निधी वितरण आदेश क्र. 2 “सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मॅट्रिकोत्तर 
शिष्यवृत्ती योजनेकरिता अर्थसंकल्पित केलेल्या 


तरतूदीतील निधी वितरीत करण्याबाबत.” 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: शिवृत्ती-२०२२/प्र.क्र.४१/शिक्षण-१ 
३ रा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ नोव्हेंबर, २०२२ 


संदर्भ :- वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ 


प्रस्तावना:- 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक ४ एप्रिल २०२२ च्या परिपत्रकान्वये सन २०२२-२३ च्या प्रथम 
नऊ माहीकरीता (डिसेंबर, २०२२ अखेर आवश्यक असरणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा 
अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या go टक्केच्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि 
संनियंत्रण प्रणालीद्वारे (बीम्स) वितरीत केला जाणार आहे. सद्य:स्थितीत बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध तरतूदीतून 
रु. २८३.६५ कोटी इतका निधी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांना वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.४.४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकाच्या अनुषंगाने सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षात मेंट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेकरिता वित्त विभागाने अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतूदीपैकी बीम्स 
प्रणाळीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून रु. २८३,६५,००,०००/- (रुपये दोनरे त्र्याऐंशी कोटी पासष्ट 
लाख फक्त) इतका निधी खालील नमूद Sarin संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचालनालय, पुणे यांना वितरीत करण्यास सदर झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे:- 


(रुपये हजारात) 
अ. वितरीत 
योजनेचे नाव लेखा अर्थसंकल्पीय । प्राप्त तरतूद | वितरीत निधी | करावयाचा 
शिर्ष तरतूद निधी 
२ ३ [> ee & Ee of 
इतर मागासवर्गीय 2224- | ४५०,००,०० | १९३,५०,०० | ९०,१७,२५ | १०२,५०,०० 
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती एफ- 
योजना ००२ 
शिष्यवृत्ती/ विद्यावेतन राज्य | २२२५- | ४७०,००,०० | १६४,५०,०० । ९६,२६,२४ | ६७,५०,०० 
झासनाच्या मॅट्रिकोत्तर | ई-८८४ 
शिष्यवृत्या (विजाभज) 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२२/प्र.क्र.४१/शिक्षण-१ 


3 | शिक्षण शुल्काचे व परिक्षा | २२२५- | २००,००,०० ८६,००,०० ४०,०८,६४ | ४५,००,०० 
शुल्काचे प्रदान (विजाभज) | ई-९१९ 


४ । व्यावसायिक पाठयक्रमांशी | २२२५- 4,00,00 १,७५,०० १,०५,०० ७०,०० 
संलग्न असलेल्या | ई- ९३७ 
वसतिगृहामधील विमुक्त 
जाती भटक्या जमातीच्या 
विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता 

५ | विशेष मागास प्रवर्गातील | २२२५- | १००,००,०० ४३,००,०० २०,१५,५० | २२,००,०० 
विद्यार्थ्यांना मेंट्रिकोत्तर | ई-९४६ 


शिष्यवृत्ती 
६ ।इ.११.वीव१२वीच्या २२२५- 4,00,00 १,७५,०० १,०५,०० ७०,०० 
विजाभज व विमाप्र ई -९५५ 
विद्यार्थ्यांना राजर्षि छत्रपती 
शाहू महाराज गुणवत्तापूर्ण 
शिष्यवृत्ती कार्यक्रम 
७ | इतर मागासवर्गीच्या | २२२५- | २००,००,०० | ८६,००,०० | ४०,१६,८७ | ४५,२५,०० 
विद्यार्थ्यांसाठी ई-९७३ 
शिक्षण शुल्काचे व परिक्षा 
शुल्काचे प्रदाने 
एकूण १४३०,००,०० | ५७६,५०,०० | २८८,९४,५० | २८३, ६५,०० 
२. सदर योजनेकरिता संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे हे नियंत्रक 


अधिकारी राहतील. नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्त प्रमाणे वितरीत करण्यात आलेल्या तरतूदीच्या 
मर्यादेत विहित प्रयोजनातून खर्च करावा. सदर निधी खर्च झाल्यावर खर्चाचे विवरण ( जिल्हानिहाय खर्च 
/ लाभार्थी संख्या) व उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास सादर करण्याची जबाबदारी संचालक, 
इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांची राहील. 


३. योजनेंतर्गत चाळू आर्थिक वर्षातील खर्चाचे तसेच मागील वर्षातील खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे 
नियंत्रक अधिकारी यांनी तपासण्याच्या आधिन राहून निधी खर्च करण्याची जबाबदारी नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांची राहील. तसेच वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका तसेच वित्त 
विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रकातील अटी व शर्तीनुसार सदर निधी खर्च 
करतांना कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संचालक, इतर 
मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांची राहील. 


४. नियंत्रक अधिकारी यांनी निधी खर्च करताना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय/ परिपत्रकामधील अटींची पूर्तता झाली असल्याची खातरजमा करुन निधी वितरीत करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२२/प्र.क्र.४१/शिक्षण-१ 


ष्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ च्या परिपत्रकान्वये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharasntra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२१११७१३१५४२३१३४ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SANGITA 00 ऑर 
DINESH SHELKE ज्या ळे 
(संगिता ]ोळके ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


=Mahi 7 
1D7389BEC31D153FB1F2D63557A 
SANGITA DINESH SHELKE 


प्रति, 
१. मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा.राज्यमंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा.अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
४. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
९. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग. 
१०. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण. 
११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२. निवडनस्ती (शिक्षण २). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


